पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ (अंशत: बदल) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८(१)/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २७ जुलै, २०१८. 
वाचा:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३/१५-अ, दि. ०८.०६.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ ( वेतनश्रेणी रु.९३००- 
३४८०० ग्रेड वेतन-५४०० ) संवर्गातील अधिका-यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापना 


श्री. मांढरे गणेडा डांकरराव कृषि अभियंता, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, देवरी, जि. गोंदिया मुंबई 


श्री. शिदे रमेश मोतीराम, मुदतवाढ 
२ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, नंदुरबार 
श्री. मोरे राजकुमार तुकाराम, मुदतवाढ 
२ | उप विभागीय कृषि अधिकारी, लातूर 
शं श्री. खुरकुटे लक्ष्मण किसन, कृषि विकास कृषि विकास अधिकारी, जि.प., रायगड 


अधिकारी, जि.प. यवतमाळ 


श्री. राजपुरे दत्तात्रय प्रल्हाद, 
५ | कृषि उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, पालघर 


अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी) जिल्हा 
पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र, सोलापूर 


श्री. तपासकर दिगबर महादेव, 
६ । उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहेरी, 
जि. गडचिरोली 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, नागभीड, जि. चंद्रपूर 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार त्या कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवुन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाळ आयुक्त (कृषि ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१८८(१/१५ओ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१११२१०८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
IN: Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 


Sugriv Sambhaji 


Maharashtra, 
t, postalCode=400032, 


42>90 
3 


=Mahal a, 
2.5.4.20=1 197f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a 


Dhapate Date aoreu7a0 son 0330" nome 
(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रकल्प संचालक (PoCARA), मुंबई यांचे स्विय सहायक 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
७. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
८. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

९. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

११. कृषि सह संचालक, आस्थापना, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१३. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


